तिरुमल्ला तिरुपती देवस्थानम बोर्ड 


(टीटीडी) यांना नवी मुंबई येथे श्री 
व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी 
भूखंडाचे वाटप करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१८२२/५७२/प्र.क्र.9०/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :५ मे,२०२२ 


प्रस्तावना :- 

देशभरातील विविध शहरात जसे हेद्राबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरु, विशाखापट्टनम, 
भुवनेश्वर, जम्मू, न्यु दिल्ली, कुरुक्षेत्र व क्रषिकेशा या ठिकाणी ज्याप्रमाणे भगवान श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर 
उभारणी करण्यात आली आहे, त्या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमल्ला तिरुपती 
देवस्थानम बोर्ड (टीटीडी) यांनी जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती. 
नवी मुंबई मधीळ शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष 
प्रकल्पाअंतर्गत श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारल्यास सदरचे मंदिर भविष्यात पर्यटकांच्या आकर्षणाचा 
केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यामुळे त्या परिसराला धार्मिक व सामाजिक महत्त्व प्राप्त होणार असून 
परिसरामध्ये दळणवळण चालना व व्यापरवृध्दी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच देवस्थानामार्फत या 
परिसरात अनेक समाज उपयोगी उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. तिरुमला तिरुपती 
देवस्थानम बोर्ड (टीटीडी) यांची विनंती विचारात घेवून श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारण्यासाठी त्यांना 
भूखंड वाटप करण्याच्या अनुषंगाने सिडको संचालक मंडळाने क्र.१२४५६, दि.२.४.२०२२ अन्वये ठराव 
पारीत केला आहे. सिडको महामंडळाने घेतलेला निर्णय दि.२०.४.२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या मंत्रीमंडळ 
बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय विचारात घेवून शासन 
निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

तिरुमल्ला तिरुपती देवस्थानम बोर्ड (टीटीडी) यांच्या विनंतीनुसार नवी मुंबई येथे श्री. व्यंकटेश्वराचे 
मंदीर उभारणीसाठी सिडको महामंडळामार्फत भूखंडाचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 

१. नवी मुंबई मधील शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष 
प्रकल्पाअंतर्गत श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी एक विशेष बाब म्हणून एक रुपया 
प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने, उलवे नोडमधील सेक्टर-१२,भूखंड H.3 (एकूण क्षेत्र 
४०,४०० चौ.मी.) १.०० चटईक्षेत्र निर्देशांकासह भाडेपट्टयाने थेट वाटप करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-१८२२/५७२/प्र.क्र.9०/नवि-१० 


२. तिरुमल्ला तिरुपती देवस्थानम बोर्डने त्यांना वाटप केलेल्या भूखंडावर ३ वर्षामध्ये मंदिराचे 
बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५११५५३१०३२५ असा आहे. सदरहू शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHINDE SUBRAO 
NARAYAN 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नवि-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
व्यवस्थापकीय Cash, Tex व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित (सिडको), 
निर्मल, दुसरा मजला, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१. 
९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जन संपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
११. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई/ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
१५. निवड नस्ती (नवि-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


